आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाकरिता समग्र शिक्षा अभियान 
अंतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २२०२ आय ६५७) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०४ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.१२.०४.२०२३. 
2) आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.०४/का-०६ दि.१८.०५.२०२३ व 
दि.१७.०८.२०२३. 
३) शालेय शिक्षण विभाग, नस्ती क्र.निधिवि-२०२१/प्र.क्र. ३९/प्रशिक्षण. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शाळेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या समग्र 
शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
तरतुदींतून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध असलेला निधी वितरीत करण्याबाबत शालेय शिक्षण 
विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये ४२% निधी वितरीत करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून 
वितरणासाठी उपलब्ध असलेला उर्वरीत १४% निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २२०२, 
सर्वसाधारण शिक्षण खालील समग्र शिक्षा अभियान अभियान अंतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) या 
योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून बाब क्र.०१-वेतन यासाठी अर्थसंकल्पीय निधी 
वितरण प्रणालीवर ५६% टक्‍के मर्यादेत उपलब्ध असलेला उर्वरीत १४% निधी मर्यादेत रु.७.०० लाख इतका निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रु.लाखात) 


योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२१-२२ | यापूर्वी सदर शा.नि. 
मधील वितरीत | अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीत । निधी करण्यात येत 


तरतूद असलेला निधी 
1 १ | २ 3 1 ४ षु ६ 
समग्र शिक्षा अभियान | २२०२आय६५७ ०१,वेतन ५०.०० २१.०० 11 | 


अंतर्गत शिक्षक शिक्षण 
(Teacher Education) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र. ०४/कार्यासन-६ 


2. 


उपरोक्त प्रमाणे रु.७.०० लाख (अक्षरी रुपये सात लाख फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभागप्रमुख म्हणून 


प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 


वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या fread 
काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


8. 


नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात 


केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य seed भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


षु. 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना 


लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविता येतील. मात्र आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


६. 


सदर area निर्णय वित्त विभागाने बीम्स प्रणाळीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व वित्त 


विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर UR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००९१६२६४६६५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 000000... हीन 
MORE oe 
(प्रदिप रा.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ठाणे. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
qo, वित्त विभाग ( अर्थोपाय / अर्थ-१९ / व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवडनस्ती, (कार्यासन-०६), आदिवासी विकास विभाग. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


